सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र .२३ ] 


बुधवार , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण १० , 


शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ 


आदेश 


जा.क्र .२०१८ / नपाप्र/ नपनि/ का -१ / टे -७/ सीआर -१७ - ज्याअर्थी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( नगरपरिषद प्रशासन विभाग ) 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 


उक्त वाचा क्रं .१,२,३ व ४ अन्वये नगरपरिषदा/ नगरपंचायत निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य 
निवडणूक आयोगानेविहित केल्यानुसार निवडणुक निकाल जाहिर झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह 


१ ९६५ चे कलम १६ (१) (ड ) मधील तरतूदीनुसार अनर्ह ठरविणे बाबत . 


वाचा : 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 


ठरविण्याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 


१ ९ ६५ चे कलम १६ ( १) ( ड ) सुधारीत . 

२. मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र , यांचेकडील आदेश 


क्रं.रानिआ / नप / २०० ९ / प्र.क्र .१३/ का -५ व का -६ दिनांक ०५.०६.२०१० 


३. मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र आदेश क्रं.रानिआ/ नप 


२०१५/ प्र.क्र .१०/ का -६ दिनांक १०.०८.२०१५ 


नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१७ हि दिनांक १३.१२.२०१७ रोजी संपन्न झाली आहे. सदर निवडणुकीचा 
निकाल दिनांक १४.१२.२०१७ रोजी जाहिर झाला आहे . त्यानुसार निवडणुक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक निकाल जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसात 
म्हणजेच दिनांक १२.०१.२०१८ रोजीपर्यंत त्यांनी निवडणुकीसाठी केलेल्या 
एकत्रित खर्च शपथपत्रासह विहित पध्दतीने संबंधित निवडणुक खर्च अधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यानुषंगाने निवडणुक निर्णय अधिकारी 
यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व 
विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या उमेदवारांची माहिती व संबंधित उमेदवारांचे 
निवडणुक खर्चासंदर्भातील मुळ अभिलेखे या कार्यालयास सादर केली आहे. 


४. मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र क्रं.रानिआ / नप 
२०१७/ प्र.क्र .१३/ का -६ दिनांक २४.०५.२०१८ 


५. निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक 


निवडणूक-२०१७ यांचा अहवाल दि .२४.०१.२०१८ 

६ . या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस जा.क्र .२०१८ / नपाप्र/ नपनि / 
का -१/ टे-७/ सीआर- दिनांक ११.०५.२०१८ 


औ. भाग १ अ ( असा.) १ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण १० , शके १ ९ ४० 


भाग १ अ - असाधारण 


ज्यानुसार खालीलप्रमाणे उमेदवारांनी निवडणुक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे निवडणुकीचा खर्चमुदतीनंतर सादर केला असल्याचेदिसून आले. 


अ.क्र . 


१ . 


२ . 


उमेदवारांची नावे 
आनेलवार अनुसया मधुकर 
खान साजिद खान निसार खान 
हाजी खान शहरबानो निसार खान 
भगत कैलास रामराव 
नसीम अ लतीफ 


३ . 


४ . 


५ . 


सदर प्रकरणात उक्त वाचा ६ नुसार दिनांक १२.०६.२०१८ रोजी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड येथे सुनावणी घेण्यात आली. सदर सुनावणीस 
उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी हे उपस्थित राहून निवडणुकीचा खर्च सादर 
केल्याचे कागदपत्रे सादर केले . त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी निवडणुकीचा 
खर्च मुदतीनंतर सादर केला असल्याचे सिध्द होत आहे . तसेच प्रस्तुत 
उमेदवार हे किनवट नगर परिषदेचे विद्यमान सदस्य आहेत व हे महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम 
१६ ( १) ( ड ) अन्वये सदस्य होण्यासाठी अनर्ह ठरत आहेत . 

त्याअर्थी मी , जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्रं .०२ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा निवडणुक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या 


विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर करण्यास 
कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारांना महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ चे कलम 
१६ अन्वये निरर्ह ठरल्यामुळे यांना उक्त अधिनियमाचे कलम ४४ (१ ) ( छ ) 
नुसार सदस्य , नगर परिषद किनवट या पदावरुन उर्वरित कालावधीसाठी 
अनर्ह असल्याचे जाहिर करीत आहे. तसेच यांना नगरपरिषदा/ नगरपंचायतीची 
निवडणुक लढविण्यास या आदेशाच्या तारखेपासून तीन वर्षासाठी अनर्ह 
ठरवित आहे . 


दिनांक २६/०७/२०१८ 


जिल्हाधिकारी , नांदेड 


२ 


आदेश 


जा.क्र .२०१८ / नपाप्र/ नपनि / का -१ / टे-७ / सीआर-१७ - ज्याअर्थी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक निवडणुक-२०१७ 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१ ९ ६५ चे कलम १६ (१ ) ( ड ) मधील तरतूदीनुसार अनर्ह ठरविणे बाबत . 

( नगरपरिषद प्रशासन विभाग ) 


वाचा : 


१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ चे कलम १६ (१ ) ( ड ) सुधारीत . 

२ . मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , यांचेकडील आदेश 
क्रं.रानिआ/ नप / २०० ९/ प्र.क्र .१३/ का -५ व का -६ दिनांक ०५.०६.२०१० 

३. मा.राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र आदेश क्रं.रानिआ / नप 
२०१५/ प्र.क्र .१० / का -६ दिनांक १०.०८.२०१५ 

मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेपत्र क्रं.रानिआ / नप 
२०१७/ प्र.क्र .१३ / का -६ दिनांक २४.०५.२०१८ 

५. निवडणूक निर्णय अधिकारी , नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक 
निवडणूक -२०१७ यांचा अहवाल दि .२४.०१.२०१८ 

६. या कार्यालयाचे सुनावणी नोटीस जा.क्र .२०१८ /नपाप्र/ नपनि / 
का -१ / टे -७/ सीआर- दिनांक ११.०५.२०१८ 


उक्त वाचा क्रं .१,२,३ व ४ अन्वये नगरपरिषदा/ नगरपंचायत निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य 
निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निवडणुक निकाल जाहिर झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह 
ठरविण्याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . 

नांदेड जिल्ह्यातील नगरपरिषद किनवट सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१७ हि दिनांक १३.१२.२०१७ रोजी संपन्न झाली आहे . सदर निवडणुकीचा 
निकाल दिनांक १४.१२.२०१७ रोजी जाहिर झाला आहे. त्यानुसार निवडणुक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणुक निकाल जाहिर झाल्यापासून ३० दिवसात 
म्हणजेच दिनांक १२.०१.२०१८ रोजीपर्यंत त्यांनी निवडणुकीसाठी केलेल्या 
एकत्रित खर्च शपथपत्रासह विहित पध्दतीने संबंधित निवडणुक खर्च अधिकारी 
यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे . त्यानुषंगाने निवडणुक निर्णय अधिकारी 
यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाचा हिशोब विहित वेळेत व 
विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या उमेदवारांची माहिती व संबंधित उमेदवारांचे 
निवडणुक खर्चासंदर्भातील मुळ अभिलेखे या कार्यालयास सादर केली आहे. 


४ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , बुधवार , दिनांक १ ऑगस्ट २०१८ : श्रावण १० , शके १९ ४० 


३ 


ज्यानुसार खालीलप्रमाणे उमेदवारांनी निवडणुक निर्णय अधिकारी यांच्याकडेनिवडणुकीचा खर्च अपूर्ण व शपथपत्रकाशिवाय , मुदतीनंतर सादर 

केला असल्याचेदिसून आले . 


अ.क्र . | उमेदवारांची नावे 


अ.क्र . 


अ.क्र . 


१ . 


१४ . 


२७ . 


२ . 


१५. 


२८ . 


३ . 


१६ . 


२ ९ . 


४ . 


उमेदवारांची नावे 
सातूरवार सुवर्णा गंगंना 
उपलवार लावण्या राजेंद्र 
पोलासवार संगिता विजय 
शेख रफीक नसीर 
नेम्मानीवार संजय गंगांना 
मोहरे नितीन गणेश 
शेख यास्मिनबी चाँद 


१७ . 


३० . 


५ . 


१८ . 


३१. 


६ . 


१ ९ . 


३२ . 


उमेदवारांची नावे 
शेख हलिमाबेगम गौसोद्दीन 
बिराजदार कुसूम 

माणिक 
शर्मा गणेश गोविंद 
स.रहिमोद्दीन हबीबोद्दीन 
शिरपुरे शिवकुमार गंगाराम 
पतिवार दिपीका भुपती 
मस्के सुरेश दत्तात्रय 
शेख तौफिक हबीब 
ठोमरे पांडुरंग प्रभाकर 
मुरगुलवार संजय पांडुरंग 
गोणेवार विजया देवराव 

लचेटीवार गजानन गंगाया 
गोणेवार विजयालक्ष्मी विलास 


जुमडे छाया उत्तम 
कुमरे निर्मला गजाननराव 
परेकर गंगुबाई कचरु 
खान महम्मद हसन महम्मद 
परेकार वंदना राजेश 
सुंकलवाड प्रेमिला मारोती 
उत्तरवार प्रमोद इस्तारी 
नेमानिवार 

कृष्णा 

व्यंकट 
भरणे 

राजु लक्ष्मण 
उटलावार सुरेखा राजु 
उपलेंचवार 

प्रफुल दशरथ 
खान असदखान महम्मद 
तुम्मलवार भगवान व्यंकन्ना 


७ . 


२० . 


३३ . 


८ . 


२१. 


३४ . 


नगराळे अभय मधुकर 


२२ . 


३५. 
३६ . 


१० . 


२३ . 


बरबडकर सुनिता शिवाजी 
सय्यद इशरत अंजुम जाकीर 
मोहरे रुपाली नितीन 
शेख फयाजोद्दिन फकरोद्दिन 


११ . 


२४ . 


३७ . 
३८ . 


१२ . 


२५ . 


१३ . 


२६. 


सदर प्रकरणात उक्त वाचा ६ नुसार दिनांक १२.०६.२०१८ रोजी, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , नांदेड येथे सुनावणी घेण्यात आली . सदर सुनावणीमध्ये सादर 
करण्यात आलेल्या कागदपत्रे व पुराव्यानुसार उपरोक्त उमेदवारानी निवडणुकीचा 
खर्च विहित पध्दतीने सादर केला नसल्याचेसिध्द होत आहे . 

त्याअर्थी मी , जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त वाचा क्रं .०२ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा.निवडणुक आयोगाने निर्धारीत 


केलेल्या विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर 
करण्यास कसूर केल्याचे सिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारांस 
नगरपरिषद/ नगरपंचायतीची निवडणुक लढविण्यास या आदेशाच्या तारखेपासून 
तीन वर्षासाठी अनर्ह ठरवित आहे . 


दिनांक २६/०७/२०१८ 


जिल्हाधिकारी, नांदेड 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


